श्री. यशवंत कि. भंडारे यांची पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मावज-२०१५/प्र.क्र.११९/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : of नोव्हेंबर, २०२० 


शासन AAT क्रमांक मावज-२०१२/प्र.क्र.४१/३४-अ, दिनांक ९/९/२०१४ 
शासन आदेशा क्रमांक मावज-२०१५/प्र.क्र.१७२/३४-अ,दिनांक 94/8/2094 
शासन SSSI क्रमांक मावज-२०१८/प्र.क्र.११९/३४-अ, दिनांक ५/६/२०१८ 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. प्रविस्था -१२(२०२०)/पदस्थापना /का-१ 
/ ६९४, दि.२९.६.२०२० 


संदर्भ :- १ 
२ 


3 
8 


~ ~~ ~ = 


शासन आदेशा :- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील श्री. यशवंत भंडारे यांना उपरोक्त क्रमांक १ च्या संदर्भीय 
आदेशान्वये उपसंचाळक (माहिती) या पदावर ११ महिन्यांकरिता अथवा सदर पदावर AMSA / 
निवडसूचीतील नियमित उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
तदर्थ पदोन्नती देण्यातआली होती. देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती तांत्रिक खंड देण्यात येऊन पुढे चालू ठेवण्यास 
वेळोवेळी शासन मान्यता देण्यात आली होती. ती दिनांक ११ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यानुसार 
श्री. भंडारे यांची त्यांच्या मूळ संवर्गात पदस्थापना करणे अपेक्षित आहे. 
२. श्री. य.कि. भंडारे यांची खालील प्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव 'पदस्थापनेचे ठिकाण 
१ २ 2 
२ श्री. garda किसन भंडारे जिल्हा माहिती अधिकारी, उस्मानाबाद 


३. श्री. य.कि. भंडारे यांनी जिल्हा माहिती अधिकारी, उस्मानाबाद येथील ठिकाणची पदस्थापना स्वीकारुन 
तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२०११०६१४०७३९२३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ramkisan 2 
Narayanrao Musale > 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 


शासन आदेडा क्रमांकः मावज-२०१५/प्र.क्र.११९/३४-अ 


२ 


3 
8 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परीक्षा ),मुंबई/ नागपूर 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक (माहिती) ( प्रशासन ), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक (माहिती) ( वृत्त व जनसंपर्क ), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक (माहिती) ,विभागीय माहिती कार्यालय , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद , 

संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय ,नागपूर-अमरावती विभाग, नागपूर, 

८) विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर 

९) जिल्हा माहिती कार्यालय, उस्मानाबाद 

१०) जिल्हा कोषागार कार्यालय, लातूर / उस्मानाबाद 

११) संबंधित अधिकारी (मावज मार्फत). 


दु 
द 
७ 


क्ल na ~— ja CS ~~ ~~ ~— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


